जलसंपदा विभागातील बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प 
कालबद्धरितीने पूर्ण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण 
संकल्पनाची अंमलबजावणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९५/ निवसं २ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- १ शासननिर्णय, जलसंपदा विभाग, संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२५५/ निवस १, दि. २७.०२.२०१८ 

२) शासन परिपत्रक क्र. पाखरण १०१०/प्र.क्र.१८४/२०१०/यांत्रिकी, दि.२०.१०.२०१० 
प्रस्तावना: 

राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांची कामे समयबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी "कंत्राट व्यवस्थापन" 
हा महत्वाचा घटक आहे. प्रकल्पाचे कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी त्या घटकाचे सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पन 
करून अंदाजपत्रक तयार करून निविदा मागविणे व कंत्राटदारास कार्यारंभ sear देणे या प्रक्रियेस बराच 
कालावधी लागतो. या विलंबामुळे प्रकल्पाची कामे वेळेत सुरू न झाल्याने भाववाढीमुळे प्रकल्पाच्या 
किंमतीमध्ये वाढ होते. हे टाळण्यासाठी अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (Engineering Procurement & 
Construction) (EPC) पध्दतीच्या निविदेद्वारे राबविण्याची कार्यपद्धती राज्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेतील प्रकल्पांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. 


सन २०२१-२२ मधील वार्षिक आखणीनुसार राज्यातील २७० बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी पुढील दोन 
वर्षात १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय उर्वरीत सिंचन प्रकल्पांनाही अपेक्षित गती देणे 
आवश्यक आहे. राज्यातील बांधकामाधीन प्रकल्प कालबध्दरितीने पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेतील प्रकल्पांव्यतिरीक्त इतर प्रकल्पांनाही अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (Engineering, 
Procurement & Construction) (EPC) निविदा पध्दत लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.१ च्या शासननिर्णयातील मुद्दा क्र.३ अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (Engineering, 
Procurement & Construction) (EPC) निविदा राबविण्याची पध्दत राज्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेतील प्रकल्पांव्यतिरीक्त इतर बांधकामाधीन प्रकल्पांनाही लागू करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. प्रकरण परत्वे EPC निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार संबंधित महामंडळाच्या 
कार्यकारी संचालक, यांना राहतील. तसेच EPC पध्दतीच्या कामाच्या निविदा काढतांना कामाच्या 
आवऱ्यकतेनुसार व सुसूत्रतेच्या अनुषंगाने प्रस्तावित निविदेमध्ये यांत्रिकी व विद्युत कामाचा अंतर्भाव 
करण्याच्या कार्यवाहीबाबतचा निर्णय कार्यकारी संचालकांनी घ्यावा. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेले शासन परिपत्रक आता अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९५/ Prag २ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८३०१४४५३८४४२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षारीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
D n ya n d e (0 A n a n d a en oe व याळ 


st=Mah 
2.54.20: 
58516, 
serialN =857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf41cccb1c816e7374da487edSe 
a g a e €3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda Bagade 


Date: 2021.08.30 14:46:39 +05'30" 


(ज्ञा.आ.बागडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


7cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d44360791643 


प्रतः- 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

४. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

८. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

९. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

qo. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

११. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

१२. कार्यासन संग्रहार्थ. 

प्रत माहितीसाठी : - 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


